उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई या पदावर करार 
पध्दतीने केलेल्या नेमणूकीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६/सेवा-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ मार्च, २०२२. 


वाचा :- शासनाचे समक्रमांकाचे दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे आदेशा. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन आदेशान्वये उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 


रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या पदावर करार पध्दतीने केलेल्या नेमणूकीस 


मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील संदर्भ क्र. ६ मधील “दि. ३० नोव्हेंबर, 


2022” या शब्दाऐवजी “दि. 30 नोव्हेंबर, २०२१” असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२२०३०२१७२०११९२१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gangadhar Mahajan Gaik 
DN: it arash Public Work: 


Gangadhar a ee ee een 


962c317c33ce102270d0, 
1 9a0ef3d2434afccb36079e80e7ede5a4 
haj 


M a h aj a n G a | kwa d 5017ec3297470e90ae602404b, Gang 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई, 
३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६/सेवा-१ 


६. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. श्री. राधेश्याम मोपलवार, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 

८. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. सह व्यवस्थापकीय संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 

११. मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

१७. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१८. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. उप सचिव, कार्यासन अधिकारी (का.९/का.९ अ/का. १०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई, 
२०. सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवडनस्ती. 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


